RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


11111 


MAR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक २६ ] 


शनिवार , एप्रिल ३० , २०२२ / वैशाख १० , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक LAC / 1601 / 16 / 2015 / AK - 1 , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१५.- ज्याअर्थी , “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ " ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या , सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु ) -३८-१ 


२ 


* 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० , २०२२ / वैशाख १० , शके १ ९ ४४ 
त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत 
उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 

) 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात 
आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार 

:) 
असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचीतशासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) जिल्हा मुख्यालय सिंधुदुर्ग यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


१ 


गाव माजगाव , तालुका सावंतवाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग 

हिस्सा क्रमांक अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
२७७ ९ पै 

०.१४.२० 
२८ ९ १६ 

०.०५.०० 
२८ ९ १७ पै 

०.०३.०० 


२ 


३ 


२८ ९ 


१८ पै 


०.०३.०० 


५ 


२८ ९ 


२० पै 


०.००.४५ 


६ 


२८ ९ 


२१ 


०.०२.०० 


७ 


२८ ९ 


२४ 


०.०१.०० 


८ 


२८ ९ 


२५ 


०.०१.०० 


९ 


२८ ९ 


०.०१.०० 


१० 


२८ ९ 


२६ 
२७ पै 
२८ पै 


०.०१.५० 


११ 


२८ ९ 


०.०१.५० 


१२ 


२८ ९ 


३६ 


०.०२.०० 


१३ 


२८ ९ 


४४ 


०.०२.०० 


१४ 


२८ ९ 


४५ 


०.१७.०० 


१५ 


२८ ९ 


४६ 


०.०६.०० 


१६ 


२८ ९ 


४७ 


०.०६.०० 


१७ 


२८ ९ 


४८ 


०.०६.०० 


१८ 


२८ ९ 


४ ९ 


०.११.०० 


१ ९ 


२८ ९ 


५० 


०.०४.०० 


२० 


२८ ९ 


५१ 


०.०३.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० , २०२२ / वैशाख १० , शके १ ९ ४४ 


३ 


- 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


२१ 


२ ९ ० 


१ पै 


०.०३.०५ 


२२ 


२ ९ ० 


०.००.३० 


२३ 


२ ९ ० 


२ पै 
५ पै 
९ पै 


०.०४.५५ 


२४ 


२ ९ ० 


०.०१.९ ० 


२५ 


२ ९ ० 


१० 


०.०२.५० 


२६ 


२ ९ ० 


०.०८.३० 


२७ 


२ ९ ० 


१२ 


०.०८.१० 


२८ 


२ ९ ० 


१३ 


०.०२.५० 


२ ९ 


२ ९ ० 


१४ 


०.०८.३० 


३० 


२ ९ ० 


१५ पै 


०.०१.४६ 


३१ 


२ ९ ० 


१६ 


०.०१.५० 


३२ 


२ ९ ० 


१७ 


०.०१.५० 


३३ 


२ ९ ० 


१८ 


०.०१.०० 


३४ 


२ ९ ० 


१ ९ 


०.०२.५० 


३५ 


२ ९ ० 


२० 


०.०६.१० 


३६ 


२ ९ ० 


२१ 


०.३२.२० 


३७ 


२ ९ ० 


२२ 


०.०२.५० 


३८ 


२ ९ ० 


२३ 


०.०३.५० 


३ ९ 


२ ९ ० 


२४ 


०.०१.८० 


४० 


२ ९ ० 


२७ 


०.०१.०० 


४१ 


२ ९ ० 


२८ 


०.०३.०० 


४२ 


२ ९ ० 


२ ९ 


०.०५.८० 


४३ 


२ ९ ० 


३० 


०.०७.३० 


४४ 


२ ९ ० 


३१ 


०.०१.५० 


४५ 


२ ९ ० 


३२ 


०.०१.०० 


४६ 


२ ९ ० 


३३ 


०.०१.०० 


४७ 


२ ९ ० 


३४ 


०.००.५० 


४८ 


२ ९ ० 


३५ 


०.००.५० 


४ ९ 


२ ९ ० 


३६ 


०.०१.०० 


५० 


२ ९ ० 


३७ 


०.०२.५० 


२ ९ ० 


३८ 


०.०१.३० 


५२ 


२ ९ ० 


३ ९ 


०.०१.३० 


५३ 


२ ९ ० 


४० 


०.०३.८० 


५४ 


२ ९ ० 


४१ 


०.०१.०० 


५५ 


२ ९ ० 


४२ 


०.०६.८० 


५६ 


२ ९ ० 


४३ 


०.०१.०० 


भाग एक ( को.वि.पु ) -३८-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० , २०२२ / वैशाख १० , शके १ ९ ४४ 


- 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


५७ 


२ ९ ० 


४४ 


०.०२.३० 


५८ 


२ ९ ० 


४५ 


०.०२.५० 


५ ९ 


२ ९ ० 


४६ 


०.०१.३० 


६० 


२ ९ ० 


४७ 


०.०३.३० 


६१ 


२ ९ ० 


४८ 


०.००.५० 


६२ 


२ ९ ० 


४ ९ 


०.०२.०० 


६३ 


२ ९ ० 


५० 


०.०१.८० 


६४ 


२ ९ ० 


५१ 


०.०३.८० 


६५ 


२ ९ ० 


५२ 


०.०८.१० 


૬૬ 


२ ९ ० 


५३ 


०.०३.३० 


६७ 


२ ९ ० 


५४ 


०.०५.८० 


६८ 


२ ९ ० 


५५ 


०.००.८० 


६ ९ 


२ ९ ० 


५६ 


०.००.५० 


७० 


२ ९ ० 


५७ 


०.०४.३० 


७१ 


२ ९ ० 


५८ 


०.०५.६० 


७२ 


२ ९ ० 


५ ९ 


०.०२.५० 


७३ 


२ ९ ० 


६० 


०.०५.१० 


७४ 


२ ९ ० 


६१ 


०.०६.६० 


७५ 


२ ९ ० 


६२ 


०.०२.८० 


७६ 


२ ९ ० 


६३ 


०.२८.४० 


७७ 


२ ९ ० 


६४ 


०.०६.३० 


७८ 


२ ९ ० 


६५ 


०.०४.८० 


७ ९ 


२ ९ १ 


१ 


०.०१.८० 


८० 


२ ९ १ 


२ 


०.०१.३० 


८१ 


२ ९ १ 


०.१५.९ ० 


३ 
४ 


८२ 


२ ९ १ 


०.०१.३० 


८३ 


२ ९ १ 


५ 


०.०६.८० 


८४ 


२ ९ १ 


m 


०.०१.०० 


८५ 


२ ९ १ 


७ 


०.१०.१० 


८६ 


२ ९ १ 


८ 


०.०१.५० 


८७ 


२ ९ १ 


९ 


०.०२.०० 


८८ 


२ ९ १ 


१० 


०.०२.३० 


८ ९ 


२ ९ १ 


११ 


०.०२.०० 


९ ० 


२ ९ १ 


१२ 


०.३१.२० 


९ १ 


२ ९ १ 


१३ 


०.०१.५० 


९ २ 


२ ९ १ 


१४ 


०.०७.३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० , २०२२ / वैशाख १० , शके १ ९ ४४ 


- 


५ 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


हिस्सा क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


९ ३ 


२ ९ १ 


१५ 


०.१४.४० 


९ ४ 


२ ९ १ 


०२३.०० 


१६ 
१ अ पै 


९ ५ 


३१७ 


०.६४.९ ० 


एकूण 


५.१५.२१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - लघु पाटबंधारे योजना माजगाव , ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग 

प्रकल्प कार्याचे वर्ष -२०१५ 
समाजाला मिळणारे लाभ - पायाभूत सुविधा ( सिंचन क्षेत्रात वाढ व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ) सदर लघुपाटबंधारे प्रकल्प 
हा सिंचन प्रकल्प असून , या प्रकल्पामुळे मौजे माजगाव , ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग येथील ८० हेक्टर शेत जमीन सिंचनाखाली येणार 
आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साध्य होणार आहे . तसेच प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत नाही . 

अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २३ एप्रिल २०२१ च्या राजपत्राद्वारे सदर प्रकल्पास सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यासातून सूट प्राप्त आहे . 

अनुसूची- पाच 

प्रशासकाची नियुक्ती करणेची आवश्यकता नाही . 
टीप- उक्त जमिनीचे आराखडे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) जिल्हा मुख्यालय , सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 

वेळेत निरीक्षण करता येतील . 


• 


- 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक , ११ मार्च २०२२ . 


श्रीमती वर्षा तानाजी शिंगण , 
उप जिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
जिल्हा मुख्यालय , सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


